RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ५ ] 


[ पृष्ठे १२ 


. 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १ ९ ३७ 

[किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


. 


पोलीस 


आयुक्त , 


ठाणे शहर 


अधिसूचना 


मुंबई सार्वजनिक वाहने अधिनियम, १९ २० . 

क्र . सपोआ / वा.शा./ ठाणे / ७३० / १५.- पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर हे मुंबई सार्वजनिक वाहने अधिनियम , १९ २० ( १९ २० चा मुंबई 
अधि. ७ ) च्या कलम ३५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे, खालील नियम करीत आहे. मागील सर्व नियम, 
विनियम, आदेश किंवा अधिसूचना यांचे अधिक्रमण करून हे नियम मुंबई सार्वजनिक वाहने अधनियम, १ ९ २० (१ ९ २० चा मुंबई 
अधि. ७ ) कलम ३५ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे प्रकाशित करण्यात आले आहेत . 


सर्वसाधारण 


२ . 


१ . या नियमांना, सार्वजनिक वाहने विनियमन नियम, २०१५ असे म्हणावे. हे नियम राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून 
अंमलात येतील. 

या नियमांत , 

( अ) या अधिनियमाच्या कलम २ अन्वये “ पोलीस आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेली व्यक्ती ” म्हणजे पोलीस निरीक्षक, वाहतूक 
शाखा किंवा पोलीस आयुक्तांनी वेळोवेळी लेखी प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी. 
( ब ) “ लायसन्स " म्हणजे , 

( १ ) या अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये येत असल्याप्रमाणे सार्वजनिक वाहनाचे “ नोंदणी चिन्ह " असा अर्थ होईल . 

( २ ) या अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये येत असल्याप्रमाणे नेमून दिलेले व घोड्यांचे शरीरावर चिन्हांकित केलेले 
“ नोंदणी चिन्ह " असा अर्थ होईल . 

( ३) एक किंवा अधिक घोडे लावलेला टांगा सुद्धा “ ( घोडागाडी ) ” त अंतर्भूत होतो . 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


. 


४ . 


५ . 


३ . कलम ३ अनुसार लायसन्ससाठी करावयाचा अर्ज, हा नियमांना जोडलेल्या अनुसूचीमधील नमुना “ ए ” मध्ये राहील आणि 
दिलेले लायसन्स नमुना “ ए-१ ” मध्ये राहील. 

कलम ८ अनुसार लायसन्ससाठी करावयाचा अर्ज, हा नियमांना जोडलेल्या अनुसूचीमधील नमुना “ बी ” मध्ये राहील आणि 
दिलेले लायसन्स नमुना “ बी -१ ” मध्ये राहील. 

कलम ११ अनुसार लायसन्ससाठी करावयाचा अर्ज, हा नियमांना जोडलेल्या अनुसूचीमधील नमुना “ सी ” मध्ये राहील आणि 
दिलेले लायसन्स नमुना “ सी -१ ” मध्ये राहील . 

प्रत्येक लायसन्स , या अधिनियमाच्या त्याखाली तयार केलेल्या नियमांच्या तरतुदीनुसार आणि ज्या अटींच्या अधीन वेळोवेळी 
लायसन्स देण्यात येईल , त्या अटीनुसार सुद्धा देण्यात येईल. 
लायसन्ससाठी व त्याच्या नुतनीकरणासाठी तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे फी विहित करण्यात आलेली आहे . 

सुधारित दर 


६ . 


७ . 


घोडागाडी 


मालक ( परवाना ) 


चालक परवाना 


नोंदणी 


नूतनीकरण 


दुय्यम 


नोंदणी 


नूतनीकरण 


दुय्यम 


परवाना 


( अ ) 
घोडागाडी 


( ब ) 
फक्त घोडा 


( अ ) 
घोडागाडी 


( ब ) 
फक्त घोडा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१०० 


२०० 


१०० 


२०० 


१०० 


१०० 


१०० 


नवीन घोडागाडी 
नोंदणी बंद आहे. 


८ . 


( अ ) पोलीस आयुक्त हे अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी उपरोक्त शुल्कांचे पुनरिक्षण करतील . 

( ब) जर लायसन्सचे ( मालक - चालक ) समाप्तीच्या तारखेपासून दोन महिन्यांत नवीकरण केले नाही तर दुप्पट नवीकरण आकार 
दिल्यावरच फक्त त्याचे नवीकरण करण्यात येईल . 

सार्वजनिक वाहनांना खालील पद्धतीने नोंदणी चिन्ह देण्यात येईल : 

घोडागाडी “ व्ही ” या अक्षरानंतर अनुक्रमांक देण्यात येईल ( Victoria चा शॉर्टफॉर्म ). 
९. हे नोंदणी चिन्ह त्या त्या वर्षी पोलीस आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार रंगविले 
जाईल आणि ते २ " x ६ " च्या आकारात राहील . 

१० . या नियमानुसार दिलेले कोणतेही लायसन्स खराब केल्यास , फाडल्यास किंवा हरविल्यास लायसन्सची दुसरी प्रत घोडागाडीसाठी 
रुपये २०० शुल्क लेखी आवेदन प्रपत्रासह भरल्यानंतर देण्यात येईल. तसेच संबंधित पोलीस ठाणेचे लेखी सर्टीफिकेट द्यावे लागेल. 

११ . या अधिनियमानुसार व त्याखालील नियमानुसार देण्यात आलेल्या कोणत्याही लायसन्सच्या ( मालकाचे लायसन्स / चालकाचे 
लायसन्स ) नवीकरणासाठी करावयाचा अर्ज अशा लायसन्सची मुदत संपण्यापूर्वी एक महिना अगोदर करता येईल. 

कोणतीही विलंब फी आकारल्याशिवाय अशा नवीकरणासाठी दोन महिन्यांची सवलतीची मुदत देण्यात येईल . 

तथापि , या लायसन्सचे नवीकरण करण्याचा अर्ज दोन महिन्यांच्या सवलतीच्या मुदतीनंतर परंतु , मुदत संपण्याच्या मूळ तारखेपासून 
एक वर्षाच्या कालावधीत करण्यात आला तर वरील नियम ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नवीकरण फी च्या दुप्पट रक्कम दिल्यानंतर असे 
लायसन्स नवीकृत करता येईल . 
जर अर्जदाराने 

मूळ समाप्तीच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत नवीकरणासाठी आपला अर्ज सादर केला नाही तर कोणत्याही परिस्थितीत 
लायसन्सचे नवीकरण करण्यात येणार नाही . त्याला नवीन लायसन्सकरिता अर्ज करावा लागेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


३ 


. 


चालक लायसन्स 


१२ . घोडागाडी (टांगा ) चालविण्यासाठी लागणारे चालक लायसन्स, ह्या नियमांसोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील नमुना “ सी -१ ” मध्ये 
आणि अशा लायसन्सकरिता करावयाचा अर्ज नमुना “ सी ” मध्ये असेल. ही लायसन्सेस त्यावर छापलेल्या नियमांचाच एक भाग असलेल्या 
शर्तीच्या अधीन देण्यात येतील. पोलीस आयुक्त , लेखी आदेशाद्वारे वेळोवेळी या शर्तीमध्ये बदल करू शकतील. चालक लायसन्स तीन 
वर्षांकरिता विधीग्राह्य राहील . 


घोडा लायसन्स 


१३ . कलम ८ अन्वये घोडा लायसन्सकरिता करावयाचा अर्ज, ह्या नियमांसोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील नमुना “ बी ” मध्ये आणि 
त्याचे लायसन्स नमुना “ बी -१ ” मध्ये राहील . 

१४. हे लायसन्स , त्यावर छापलेल्या आणि ह्या नियमांचाच एक भाग असलेल्या शर्तीच्या अधीन देण्यात येईल. पोलीस आयुक्त 
लेखी आदेशाद्वारे वेळोवेळी या शर्तीमध्ये बदल करू शकतील . 


घोडे 


१५ . घोड्याचा उपयोग करणाऱ्या प्रत्येक घोडागाडी मालकाने त्याच्या नोंदणीसाठी नियम ३ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे लायसन्सकरिता 
पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज करावा. 

१६. नोंदणीकरिता प्रत्येक घोडागाडी मालकाकडे एक किंवा दोन घोडे असावेत . 
१७ . प्रत्येक घोडा तपासणीसाठी पोलीस आयुक्त किंवा त्याने याबाबतीत अधिकार दिलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यापुढे हजर करण्यात 


यावा . 


१८ . 


प्रत्येक घोडा शारीरिकदृष्ट्या निकोप, अव्यंग आणि निरोगी असावा. 
प्रत्येक घोड्याची उंची ही प्रमाण उंचीपेक्षा म्हणजेच, एक मीटर आणि चाळीस से.मी. (१३९.७० से.मी. ) पेक्षा कमी असू 


१ ९ . 


नये . 


२० . तपासणीच्या वेळी मालकाने , जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यक निरीक्षकाकडून , पोलीस आयुक्तांनी विहित केलेल्या 
नमुन्यामध्ये एक महिन्यापेक्षा अधिक जुने नसलेले, अगदी अलिकडील शारीरिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 

२१. हे नियम , योग्य त्या फेरफारासह लायसन्सच्या नवीकरणालासुद्धा लागू होतील. 
२२. वरील शींची पूर्तता केल्यानंतर घोड्याच्या शरीरावर अंकीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त नोंदणी चिन्ह देतील . 

२३. घोड्याच्या शरीराच्या वरील उजव्या बाजुला नोंदणी चिन्ह व डाव्या बाजुला नोंदणीचेकिंवा नवीकरणाचे वर्ष न पुसल्या जाणाऱ्या 
शाईने ( पदकमसपंइसम पदा ) नोंदणी चिन्ह उमटवण्यात येईल . 


घोडागाडी 
२४. सार्वजनिक वाहन म्हणून उपयोग करणारा प्रत्येक घोडागाडी मालक, वरील नियम ३ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे लायसन्ससाठी 
अर्ज करील आणि त्यासोबत नजीकच्या काळात काढलेले पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो दाखल करील. 

२५. घोडागाडी चांगल्या स्थितीत असावी आणि ती ह्या नियमांद्वारे घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करील अशी असावी. 

२६. गोडागाडीच्या मालकाने ती तपासणीसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यापुढे हजर करावी आणि ह्या नियमांद्वारे घालून दिलेल्या सर्व शर्ती 
ती घोडागाडी पूर्ण करते याची खात्री पटल्यावर तो अधिकारी तिला नोंदणी चिन्ह देईल. 

२७ . घोडागाडीचा मागच्या सीटचा बाहेरील भाग तसेच चालकाच्या सीटचा पुढील भाग गडद निळ्या रंगावर पिवळ्या आडव्या 
पट्ट्याने रंगवावा . 

२८ . घोडागाडीतील गादी नवीन चामड्याची किंवा काळ्या अथवा राखाडी ( मळकट ) रंगाच्या प्लॅस्टीक कव्हरची असावी . 

२९. घोडागाडीचे छत ( हुड ) चामडी आणि तीन पेक्षा अधिक तुकड्यांचे नसावे. त्यापैकी एक तुकडा छताला व बाकीचे दोन 
बाजूंनी लावलेले असावे. छताच्या मागच्या खिडकीचा पडदा चामडी व सलग असावा. तसेच छताला कॅनव्हासचे तुकडे लावण्यास परवानगी 
असणार नाही. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 
३० . घोडागाडीचा खोगीर मजबूत व व्यवस्थित असावा. 

३१ . घोडागाडीची चाके , हेलकावे खाणार नाहीत अशा त -हेने नवीन अॅक्सलबारला जोडण्यात यावीत . घोडागाडीची चारही चाके 
चांगल्या प्रकारच्या भरीव टायर्सची असावीत . 


३२. 


घोडागाडीत काथ्याची बैठक असावी. 


३३. घोडागाडीच्या डाव्या व उजव्या बाजूला एकेक दिवा असावा आणि त्या दिव्याच्या मागील भागावर सहायक पोलीस आयुक्त , 
वाहतूक यांनी मान्यता दिलेल्या आकाराची लाल रंगाची काच असावी. 

३४ . जेव्हा घोडागाडीचे छत ( हुड ) आणि खिडक्यांचे पडदे दुमडलेले असतील तेव्हा ते घोडागाडीच्या दिव्याच्या लाल रिफ्लेक्टर 
किंवा पट्टे दिसण्यास अडथळा येणार नाही अशा त -हेने बांधावे . 


३५ . 


नियम ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नोंदणी चिन्ह घोडागाडीच्या, खालील भागावर रंगविण्यात येईल : 
( अ ) १० मीटर अंतरावरून लोकांना दिसेल अशा रीतीने चालकाच्या जागेच्या समोरच्या फळीवर . 
( ब ) १० मीटर अंतरावरून लोकांना दिसेल अशा रीतीने चालकाच्या जागेच्या मागील बाजूवर . 
( क ) डाव्या व उजव्या बाजूला असलेल्या दिव्यांच्या अनुक्रमे डाव्या व उजव्या मध्यावर रंगविण्यात येईल. 
घोडागाडी चालकाला धंदा बंद करावयाचा असल्यास तो त्याप्रमाणे पोलीस आयुक्तांना लेखी कळवील . 
हे नियम योग्य त्या फेरफारांसह लायसन्सच्या नवीकरणाला लागू होतील. 


३६ . 


३७. 


ठाणे , 
दिनांक २६ मार्च २०१५ . 


परम बीर सिंह, 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


4 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE CITY 


THE BOMBAY PUBLIC CONVEYANCE ACT, 1920 . 

No. ACP / T.S./ THANE / 730 / 15.— In exercise of the powers conferred by section 35 of the 
Bombay Public Conveyance Act, 1920 (Bom . Act VII of 1920 ) the Commissioner of Police, Thane 
City hereby makes the following rules , the same having been published as required by sub 
section ( 1) of section 35 , in supersession of all the previous rules , regulations , order or 
notifications : 

General 
1. These rules are called the Public Conveyances Regulations Rules , 2015. They shall 
come in force from the date of publication of Gazette. 
2. In these rules, the expression , 

(A ) The person authorized by the Commissioner of Police under section 2 of the Act , 
means the Inspector of Police , Traffic Branch or any other officer authorized in writing by 
the Commissioner of Police from time to time. 
( B ) Licence means, — 

(i) As occurring in section 3 of the Act shall mean the Registration Mark of the 
Public Conveyance . 

( ii ) As occurring in section 8 of the Act shall mean the Registration mark allotted 
to and branded on the hoofs of the horse . 

( C ) Hack - Victoria includes a Tonga also , drawn by a horse or horses . 
3. Application for a licence under section 3 shall be in form A in the schedule appended 
to these rules and licence shall be in form A - 1 . 


4. Application for a licence under section 8 shall be in form B in the schedule appended 
to these rules and licence shall be in form B - 1 . 


5. Application for a licence under section 11 shall be in form C in the schedule appended 
to these rules and the licence issued shall be in form ` C - 1 . 


6. Every licence shall comply with provisions of the Act and the rules, made thereunder 
and also with the conditions subject to which the licence is granted from time to time. 

7. After revision Fees prescribed for the licence and renewal there of is shown as per 
following chart. Revised rates of fees shall come in force from date of publication of Gazette . 


Revised Rate 


Hack Victoria 


Owner (License ) 


Driver ( License ) 


Renewal 


Original 
( A ) 

( B ) 
Hack 

Only 
Victoria Horse 


Renewal Duplicate 


( A ) 
Hack 
Victoria 


( B ) 
Only 
Horse 


Duplicate Original 
Licence 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


100 


200 


100 


200 


100 


100 


100 


Registration 
of New Hack 
Victoria licence 
is closed . 


भाग चार - क -२ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १ ९३७ 


(a ) The Commissioner of Police may be notification , revise these fees from , time to time. 

(6 ) If the licence (Owner /driver ) is not renewed within two months of the date of expiry , it 
may be renewed only on the payment of double the renewal charges. 

8. The registration mark of the Public Conveyance shall be allotted in the following 


manner : 


Hack - Victoria - Letter V to be followed by a serial number ( short form of Victoria ). 
9. Such registration mark shall be painted in colour prescribed by the Commissioner 
of Police or any Officer empowered in this behalf by Commissioner of Police and shall be of the 
size 2 " x 6 " 


10. In the event of defacement, mutilation or loss of any licence granted under these rules, 
a duplicate licence will be issued on payment of a fee of Rs. 200 for a hack Victoria , paid along 
written application and certificate from the concerned police station . 

11. Application for renewal of any licence granted under the act and these rules ( owner 
licence/driving licence ) shall be made within one month before the expiry of the licence . 

A grace period of two months may be granted for such renewal without charging any late 
fees . 

However , if the application for the renewal of such licence is received after the grace period 
of two months but within one year of original date of expiry, the same may be renewed on the 
payment of double the renewal fees as stated in rule 7 above. 

No licence will be renewed under any circumstances if applicant fails to submit his application 
for renewal within one year of the date of original expiry . He shall have to apply for a new licence . 


Driving Licences 


12. Driving licence to drive hack - victoria shall be issued in form C - 1 and application for 
such licence shall be in form C , in the schedule appended to these rules. These licenses shall be 
issued subject to the conditions printed on the licence and shall form part of these rules . The 
Commissioner of Police may vary these conditions from time to time by an order in writing . Driving 
licence shall be valid for three years . 


Horse Licence 


13. Application for a horse licence under section 8 shall in form B and the licence shall be in 
form B - 1 in the schedule appended to these rules . 


14 . Such licence shall be issued subject to the conditions printed in the licence and shall 
form part of these rules. The Commissioner of Police may change these conditions from time to 
time by an order in writing. 


Horses 


15 . Every owner of a horse desiring to use it for drawing a hack -victoria shall apply for a 
licence as provided in rule 3 for the purpose of registering, the same with the Commissioner of 
Police . 


16. Every owner shall have one or two horse per Victoria for the purpose of registration . 

17 . Every Horse shall be produced before Commissioner of Police Thane city , or any officer 
empowered in this behalf by Commissioner of Police , for the purpose of inspection . 

18. Every Horse should be in good physical condition , free from deformities and diseases. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


19. The height of every shall be not less than standard height i.e. One metre and Forty 
centimeters ( 139.70cms.). 


20. At the time of inspection the owner shall produce the latest certificate not older than 
one month of physical fitness from the Veterinary Inspector under the control of district Animal 
Husbandry in the form prescribed by the Commissioner of Police. 

21. The rules will be application mutatis mutandis to the renewal of such licence . 

22. On satisfaction of the above conditions , Commissioner of Police, Thane City , or any 
officer empowered in this behalf by Commissioner of Police, shall allot a registration mark which 
shall be branded on the hoof of the horse . 


23. The registration mark shall be embossed on the upper Right side of body of the horse 
and the year of registration or renewal on the left. 


Hack - Victoria 


24 . Every owner of hack -victoria desiring to use it as a public conveyance shall apply for a 
licence as provided in rule 3 above. He shall produce two passport size recent photographs along 
with the application . 

25 . Hack - Victoria should be in good condition and should satisfy the conditions laid down 
by these rules. 


26 . 


Hack - Victroria should be produced by the owner for inspection before the authorised 
officer , who on being satisfied that the hack -victoria meets all the conditions laid down by these 
rules , shall allot a registration mark to the hack - victroria . 


27. Hack - Victoria should be painted in dark blue with yellow stripes across the exterior 
portion behind the rear seat as well as the front of the driver seat. 


28. The cushion inside the hack -victoria will have new leather or plastic covers of black or 
dull colours . 


31. 


29 . The hood of the vehicle should be of thick plastic with not more than three pieces, one 
on the top and two on the sides . The rear window flap on the hood should be of one piece thick 
plastic paper. Canvas patches in the hood will not be allowed . 
30. Harness should be strong and in perfect order . 

The wheels of the vehicles should be fitted on new axle bars in such a way that their 
rolling should be free from vobbling . All the four wheels of the hack -victoria should be fitted with 
solid tyres with good condition . 

32. There should be coir carpets in the vehicles. 

33. There should be one lamp each on the right and left side of hack - victoria . The rear 
portion of the side lights of the hack -victoria should have a red glass of the size approved by the 
Deputy Commissioner of Police , Traffic . 

34. When the hood and the flap of the window are folded , they should be properly secured 
so as not to obscure the red reflector and the stripes on the rear of the hack -victoria . 

35. The registration mark shall be painted in the manner provided in Rule 9 on the following 
parts of the hack - victoria : 

( a ) On the outer portion of the front plank of the driver s seat so as to be visible to the 
members of the public from a distance of 10 metres . 


भाग चार - क -२ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


(6 ) On the rear portion of the driver s seat so as to be visible to the members of the 
public from a distance of 10 metres . 

(c ) On the right and left sides of the lamps fixed on the right and left side respectively . 
Provided that in the use of tonga , the registration mark shall in addition to the above , shall 
be painted on the centre of right and left side of the hood . 

36. In case Victoria owner wishes to take off the Victoria from Business, he shall inform 
about it to the Commissioner of Police . 


37 . 


These rules shall apply mutatis to the renewal of the licence . 


Thane City , 
dated the 26th March 2015 . 


PARAM BIR SINGH , 
Commissioner of Police , 

Thane City . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


8 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


NOTIFICATION 


No. PL (APP ) /GR.A/2015/1031/2230.—The Honourable the Chief Justice has been pleased to 
appoint Smt. Uma Narayan , Chief Librarian , working on the establishment of the High Court, 
Appellate Side , Bombay , as “ Deputy Registrar” , in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100 and Grade 
Pay of Rs . 7,600 , on the establishment of the High Court, Appellate Side, Bombay , purely on 
temporary and Ad- hoc basis , with effect from 19th March 2015 , in the Vacant post of Deputy 
Registrar, by exercising the special power vested with His Lordship under Rule 58 of the 
Bombay High Court Appellate Service Rules , 2000 . 


By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice , 


MANGESH S. PATIL , 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 19th March 2015 . 


Registrar General. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १ ९ ३७ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


NOTIFICATION 


No. PL.B. 1503 /2015 / 2275.- Smt. Aradhana Arvind Garud , Senior Translator and Interpreter , 
working on the establishment of the High Court Bench at Nagpur, is hereby promoted and 
appointed to officiate as Deputy Chief Translator and Interpreter, on the establishment of the 
High Court Bench at Nagpur, purely on temporary and ad -hoc basis with effect from the date 
she assumes charge of the said post, in the Pay Band of Rs. 15,600–39,100 and Grade Pay of 
Rs. 6,600 , subject to the result of litigation /representation , whether pending , if any or that may 
be filed in which any appointment/seniority etc. in respect of the post of Deputy Chief Translator 
and Interpreter are /would be challenged . 


By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice , 


MANGESH S. PATIL , 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 20th March 2015 . 


Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९३७ 


११ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


RESOLUTION 


No. PL .(APP )/TRANSFER/2014/143.— The Honourable the Chief Justice has been pleased 
to pass the following transfer orders : 


One Way Transfer 


Present Posting 


Transferred to 


Sr. 
No. 


Name of the official and 

Designation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Shri Kalyan Prakash Sangvikar , 
Personal Assistant. 


High Court , Appellate 
Side , Bombay. 
High Court , Appellate 
Side , Bombay . 


High Court Bench at 
Aurangabad . 
High Court Bench at 
Nagpur . 


2 


Smt. Asmita Adwait Bhandakkar , 
Personal Assistant. 


The transfer order is passed on the following terms and conditions : 

1. That their appointment and posting on transfer shall be treated as a fresh 
recruitment on the establishments of the High Court Bench at Aurangabad and the High 
Court Bench at Nagpur respectively where they will be posted on transfer , except for 
counting their earlier service period , for fixation of their pay and for pension purpose . 

2. That they will not be entitled to claim any seniority over the existing incumbents 
of the cadre in which they will be placed . 

3 . That if any retrenchment, reversion etc. is required to be effected in future for any 
reasons , they , if placed below others in the cadre , may have to go out before such persons 
and then it will not be opened to them to claim that they should be retained in service in 
preference to those above them , who may have less service to their credit than them . 

4. That once their request for Transfer is accepted and they are transferred to the 
High Court Bench at Aurangabad and the High Court Bench at Nagpur respectively , it will 
not be opened to them to claim re - appointment on the establishment of their parent 
department , where they were originally working, on any ground , unless they are eligible 
and selected a fresh by the Advisory Committee. 

5. That they will not entitled to claim any T.A./D.A . in connection with their transfer . 

6. That they will not be entitled to claim any joining time, joining time pay and 
allowances . 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 22nd September 2014 . 


DR . MRS . SHALINI PHANSALKAR - JOSHI, 

Registrar General. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १ ९३७ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


NOTIFICATION 


No. Exam . 1101/2015.- The Lower and the Higher Standard Departmental Examinations 
of the staff of the Subordinate Courts for the year 2015 , will be held on Saturday, the 11th July 
2015 and Sunday , the 12th July 2015 , form 11-00 a.m. to 2-00 p.m. and from 3-00 p.m. to 6-00 
p.m. 


The concerned Principal District Judges shall inform the intending candidates of the 
dates , time and place of the examination . 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 20th March 2015 . 


MANGESH S. PATIL , 

Registrar General. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


